सन २०१९-२० करीता आदिम जमाती 
विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत प्राप्त 
निधी वितरणास मान्यता व कार्यारंभ 
आदेश देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २०/११/२०१९ 
वाचा - 
१. जनजाती कार्य मंत्राळय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.१०.११०१५/०१/२०१९-९8॥$, 
दि.११/०३/२०१९. 
. आदिवासी विकास विभाग ,शासन निर्णय क्र. केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९,दि.२८.०६.२०१९ 

३. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/08(98)/2098/PVTIG, 

दि.०९/०६/२०१९ 
४. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/0¥(98)/2098/PVIG, 


दि.०९/०७/२०१९ 


५. आदिवासी विकास विभाग ,शासन निर्णय क्र. केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९,दि.२३.०७.२०१९ 
६. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/02(98)/2098/EMRS/PVTG, 
दि.२५/०९/२०१९ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनास सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्ताव 
सादर करण्यात आले होते. सदर प्रस्तावांच्या अनुषंगाने जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली येथे प्रकल्प 
मुल्यमापन समितीची (Project Appraisal Committee-PAC) बैठक दि.१२/०२/२०१९ रोजी आयोजित करण्यात 
आलेली होती. या बैठकीच्या वाचा क्र. १ वरील इतिवृत्तान्वये केंद्र शासनाने एकुण रु. १५१०.०० लक्ष निधीच्या 
प्रस्तावांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. यापैकी केंद्र शासनाने यापूर्वी वितरित केलेला रु.५०३.३३ लक्ष निधी वाचा 
क्र.२ वरील शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला आहेत. तसेच केंद्र शासनाने वाचा क्र. ३ व ४ वरील 
पत्रांन्वये वितरीत केलेला ६२९.१७ लक्ष इतका निधी वाचा क्र. ५ येथील शासननिर्णयान्वये वितरित करण्यात आला 
आहे. तसेच केंद्र शासनाने वाचा क्र. ६ पत्रांनवये वितरीत केलेला ३७७.५० लक्ष इतका निधी राज्य शासनाच्या 
एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाने प्रमाणित केले असल्याने प्रस्तुत निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास 


नाशिक यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


शासन निर्णय (Government resolution)- 


केंद्र शासनाने सन 2098-20 करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत मंजूर 


केलेल्या एकूण रु. १५१०.०० लक्ष (रु. पंधरा कोटी दहा लक्ष रूपये फक्त) इतक्या निधीतुन पुढील कामांकरीता 


खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.नं | योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण/योजना सन २०१९-२० | वितरीत 
राबविणारी यंत्रणा करिता मंजूर | करण्यात 
(२0/५1०८/संस्था) निधी येणारा 
(रु. लाखात) ।निधी 
(रु. लाखात) 
१ | २ ३ ia १ 
रि Department of —§ Anthropology, | TRT! /Department of १५.०० ३.७५ 
Wardha - Maternal and Child health | Anthropology Wardha / 
status of PVTG (Kolam and Madia ; | Gadchiroli and Yawatmal 
4oo beneficiaries) 
२ Gramsabha Channabodi -|PO ITDP Aheri/ Gramsabha ३६.३२ ९.०८ 
Sustainable ॥४/७॥१०००५ generation for | Channabodi (Jawawandi 
forest dwelling ST tribes (PVTG- | Etapalli 
Madia) by community based forest 
management, harvesting and 
processing.(~220) 
3 Manipal Academy of Higher | त्रा / Manipal Academy of २९.९८ ७.७९ 
Edication - Control the population | Higher Education 
decline among PVTG_ groups 
(Palghar and = Raighar) through 
maternal and child health and 
nutrition intervention (१५००० 
beneficiaries) 
8 EAGL - Goat rearing intervention for | Commissionerate/PO ITDP ५२७.०० १३१.७५ 
Katkari tribes. Shahapur, Ghodegaon, Pen / 
EAGL 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


aaa निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


Correspondednt model by equiping 
220 Bank Correspondents (BC) 
/Bank Sakhis selected by District 
adminstration Micro ATMs. 
(Collector Office Gadchiroli) 


with 


Collector office Gadchiroli 


अ.नं | योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण/योजना सन २०१९- । वितरीत 
राबविणारी यंत्रणा २० करिता । करण्यात 
(२0/५1८/संस्था) मंजूर निधी येणारा निधी 
(रु. लाखात) | (रु. लाखात) 
। | २ ३ शिश 4 

षु Financial support for the Primitive | Po ITDP Kinwat २.४० ०.६० 
trible girls from 99th to 92th in the 
educational stream (PO  ITDP 
Kinwat) 

६ Provide ingredients to the | PoITDP Kinwat ६.८८ १.७१ 
anganwadi in Primitive Pada (PO 
ITDP Kinwat) 

(9 | Water Purifier set for primitive pada | Po ITDP Kinwat ४.२७ 9.019 
(9 Unit) 

८ Flour mill (PO ITDP Kinwat) Po ITDP Kinwat 3.00 ०.७५ 

8 Evalution of Schemes Po ITDP Kinwat २.१४ ०.५४ 
Project officer, kinwat (Monitoring 
and Evalution) (PO ITDP Kinwat) 

शि Fishries Net (Rs.90,000/-per unit ) | PO ITDP Pen १०.०० २.५० 
(PO ITDP Pen) 

lie Digitizing of data and planning for | Commissionerate / 400,00 924.00 
PVTG TRTI-Quest 

92. | DharaMitra- Developing livelinood | Commissionerate/DharaMitra २८.५६ २४.६४ 
oppurtunities of Kolam community 
through improved practices of 
backyard poultry and goat rearing 

93 | Devrai art village - training at | PO ITDP Bhamaragad/ Devrai ४५.१६ ११.२९ 
Bhamragad Art Village 

१४. | Financial Inclusion through Banking | PO ITDP  Gadchiroli and 400,29 २५.०७ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


aaa निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


अ.नं | योजनेचे नाव योजनेचे ठिकाण/योजना सन २०१९- । वितरीत 
राबविणारी यंत्रणा २० करिता । करण्यात 
(२0/५1८/संस्था) मंजूर निधी । येणारा निधी 
(रु. लाखात) | (रु. लाखात) 
| a | 2 3 | ७. | षु 
१५ | Creation of PVTG cell for targeted | Commissionerate/TRT|-Quest 400,00 २५.०० 
intervention 
१६ | Monitoring and Evaluation Commissionerate/TRT| २९.०२ ७.२६ 


२. उपरोक्त 300.40 लक्ष निधीचा खर्च मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२२५- अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - ०२ - अनुसूचित जमातीचे 
कल्याण - ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (०१) (४०) आदिम जमातीच्या विकासासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्वये केंद्रीय सहाय्य, ३१ सहायक 
अनुदाने (२२२५ ३००१) (वेतनेतर) यामधील सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीतून करण्यात 
यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पिय अंदाज वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वितरीत निधीच्या मर्यादेत निधी तातडीने आहरीत 
करण्याची दक्षता घ्यावी व संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास / प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प /योजना अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा यांना वितरित करावा. 


४. सन २०१९-२० या वर्षामधील केंद्र शासनाकडुन संदर्भ क्र.१ कडील पत्रान्वये मंजुर योजनांपैकी 
अ.क्र.१,३,४,११,१२ व १५ वरील योजनांची मार्गदर्शक तत्वे शासन/आयुक्‍ताळय/आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांच्या स्तरावरुन निर्गमित करण्यात येतील. उर्वरित योजनांसाठी अपर आयुक्त/प्रकल्प 
अधिकारी यांनी शासन निर्णय दि.२२.१२.२०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करुन रुपरेषा तयार करणे, लाभार्थी निश्चित करणे,मुल्यमापन व 
आढावा घेणे इ. बाबींसाठी कार्यपद्धती निश्चित करावी.या योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता/मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित 
करून योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी यांची 
राहील. 

५. केंद्र शासनाकडुन मंजुर सर्व योजनांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित अपर आयुक्‍्त/प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडुन प्राप्त करुन घेवुन दरमहा Io तारखेच्या आत शासनास सादर करणे व कार्यान्वित असलेल्या 
योजनांसंदर्भात पुढील निधी संबंधितांना वितरित करण्यापुर्वी त्या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


Seat निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


व झालेल्या खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,आदिवासी विकास , 
नाशिक यांची राहील. 


६. ज्या योजना संबंधित प्रकल्प अधिका-यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविल्या जातील त्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी 


व Geo-tagged photographs हे www.stcmis.gov.in/smis या वेबसाईटवर व Central Assistance Sceme 
(CAS) पोर्टलवर अपलोड करावेत. प्रकल्प राबविल्याबाबतचा आवश्‍यक दस्ताऐवज संबंधित प्रकल्प अधिका- 
यांमार्फत ठेवण्यात येवून तो योग्य प्रकारे जतन केला जाईल याची दक्षता संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून 
घेण्यात यावी व योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अपर आयुक्‍त व प्रकल्प अधिकारी 


यांची राहील. 


७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 


८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३५७/अर्थोपाय, दिनांक ३/१०/२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२०१०४७०८३८२४ असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने. 


प्रत, 


Santosh Shivaji 2 
Jadhav 


(संतोष जाधव) 
कार्यासन अधिकारी 


. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, 


मुंबई. 


. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


अपर AYIA, SMITA विकास,ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 


१०.अवर सचिव, भारत सरकार, जनजाती कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


Saat निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

१३.नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, का-६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


